हज हाऊस, औरंगाबाद या 
इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी 
वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.०८/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १०/०३/२०२१ 
संदर्भ:- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२००९/प्र.क्र.५८/का.५, 
दि.२२.०१.२०१० 
२. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२००९/प्र.क्र.५८/का.५, 
दि.१५.०५.२०१४. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दिनांक ४ मे, २०२०. 
५. अधिक्षक अभियंता ई.ई. (एयुआर-॥), सिडको लि., नवीन औरंगाबाद, यांचे पत्र 
दि.०१.०१.२०२१. 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये औरंगाबाद येथील हज हाऊसच्या 


बांधकामासाठी रु.१९.५० कोटी इतक्या खर्चाच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली होती. तसेच उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये र.२९.८८ कोटी इतक्या सुधारित किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

“मागणी क्र. झेड ई-१ , २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २००, इतर 
कार्यक्रम, (०१) (१९) हज समितीळा सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२३५ ए २७६)” या लेखाशीर्षाखाळली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.१२.०० कोटी इतका 
निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. नियोजन विभाग व वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार 
सदर अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३०% टक्के निधी सिडकोस वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये “मागणी क्र. झेड ई-१ , २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २००, इतर कार्यक्रम, (०१) (१९) हज समितीला सहायक अनुदान 


(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (2234 ए २७६)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.०८/का-५ 
निधीच्या ३०% म्हणजे रु.३.६० कोटी इतका निधी हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीच्या 
बांधकामासाठी सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई यांना 
वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर रक्कम इ.सी.एस. द्वारे अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्यामार्फत सदर रकमेचे प्रदान “उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल 
डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई” यांना करण्यात येईल.” 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 
मधील तरतुदीनुसार हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीच्या बांधकामासाठी उपाध्यक्ष आणि 
व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई 
यांना शासन निर्णय, अ.वि.वि., दि.०६.०३.२०२० अन्वये वितरित केलेल्या अनुदानाची उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे शासनास प्राप्त झाली आहेत. 


३. हा झासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांकः- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० व शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, २०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत 
आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६८/२०२१/व्यय-१, दि.०३/०३/२०२१ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०३१०१६२१३८८०१४ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sandesh Chhabu _ कण 
Tadvi 
(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन 
ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई. 
प्रति, 


१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.०८/का-५ 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

४. अवर सचिव (का-५/का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


